मंत्रालय उपाहारगृहातील उधार पतविक्री देयकांच्या 
भरणा केलेल्या रकमांचा तपशील कळविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३८४/मंउका, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१९ 


-:परिपत्रक:- 


मंत्रालय उपाहारगृहामार्फत मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मा. मंत्री, मा. राज्यमंत्री यांची कार्यालये, 
मा. मुख्य सचिव, सचिव स्तरावरील अधिकारी तसेच सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील सह सचिव 
दर्जावरील अधिकारी यांना तसेच विधान भवन उपाहारगृहामार्फत विधानमंडळ सचिवालयातील सभापती, 
अध्यक्ष, उपसभापती, उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष नेता तसेच समित्यांचे अध्यक्ष व विधानमंडळ सचिवाळयातील सह 
सचिव स्तरावरील अधिकारी यांना उधार पतविक्रीद्वारे खान-पान सेवा पुरविण्यात येत असते. 


२. सदर पतविक्रीच्या रकमा काहीवेळा संबंधीत विभागाकडून/कार्यालयांकडून NEFT/ECS द्वारे मंत्रालय 
उपाहारगृहे कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खात्यात परस्पर जमा केल्या जातात असे 
दिसून येते. बँकेच्या मासिक विवरणपत्राचे व उपाहारगृहाच्या रोखवहीची पडताळणी केली असता कोणत्या 
विभागाकडून किती रकमा बँक खात्यात जमा केल्या गेल्या आहेत याचा ताळमेळ घालणे शक्‍य होत नाही व 
त्यामुळे बँक खात्याचे विवरणपत्र व रोख नोंदवही यामधील लेख्यात तफावत येते. यासंदर्भात महालेखापाल 
कार्यालयाने GAM पडताळणीच्या वेळी तीव्र आक्षेप नोंदविलेले आहेत. 


३. उपरोक्त वस्तूस्थिती विचारात घेता, मंत्रालयीन सर्व विभागातील कार्यालये व विधानमंडळ 
सचिवालयास असे सुचित करण्यात येते की, उधार पतविक्रीद्वारे पुरवठा केलेल्या खाद्यपदार्थाच्या देयकांच्या 
रकमा NEFT/ECS द्वारे उपाहारगृहे कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खाती जमा केल्यानंतर 
भरलेल्या रकमांच्या विवरणपत्रासह उपाहारगृह कार्यालयास कळविण्यात यावे, जेणे करुन विभागाने अदा 
केलेल्या रकमांची उपाहारगृह कार्यालयातील नोंदवहीत नोंद घेणे सुलभ होईल. 


४. उधार पतविक्री देयकाच्या रकमा भरल्याबाबतचा तपशील उपाहारगृह कार्यालयास न कळविल्यामुळे 
त्या रकमा संबंधीत विभागाकडे थकित राहिल्याचे दिसून येत असल्याने उपाहारगृहामार्फत आपल्या विभागास 
पुरविण्यात येणाऱ्या खान-पान सेवेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी उधार 
पतविक्रीद्वारे आपल्या विभागास पुरवठा करण्यात आलेल्या देयकांचा बँकेत NEFT/ECS द्वारे यापूर्वी भरणा 
केलेल्या रकमांचा तसेच यापुढे भरणा करण्यात येणार्‍या रकमांचा तपशील मंत्रालय उपाहारगृह कार्यालयास 
कळविण्यात यावा. 


षु 7 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३८४/मंउका, 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०११५१३०४००८००७ आहे. हे परिपत्रक डिजिटल 


स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 

D ) a d a S a h e b DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a3 10d57c42fb870fa7e7090329a6f40b05dc84ae61a81ed 
6b863484754bf19f1, 


serialNumber=8fe45 1 1535712fe1236ed1973e619dflad75bb7f102 
O a Nn h a a 64e1988427f949681 9bf2, cn=Dadasaheb Sopan Khatal 
Date: 2019.01.15 13:21:22 +05'30' 


(दा.सो. खताळ) 
महाव्यवस्थापक 
मंत्रालय उपाहारगृहे 
१. मा. मुख्यमंत्रयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
३. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. वरीष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, प्रधान महालेखाकार (लेखापरिक्षा)-| कार्यालय,मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई 
८. व्यवस्थापक मंत्रालय/विधानभवन/कोकण भवन उपाहारगृहे. 
९. सहा. लेखा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे, 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


